अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि 
जात प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
अशासकीय अनुदानित संस्थामधील गट क व गट ड 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.११४/कौशल्य-२ 
दुसरा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ जून, २०२३ 


dat १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/ 
१६ ब, दि.२१/१२/२०१९. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ अ / 
१६ ब, दि.३०/०६/२०२०. 
३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.०५/ 
SISTA STAT. GRIT अधिसंख्य पदे/२०२२/२४, दि.२३/०६/२०२२. 
४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २०१९/प्र.क्र.५८१ ए/ 
१६-ब, दि.१४/१२/२०२२. 


प्रस्तावना : 


सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८/ २०१५ (चेअरमन अँन्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय 
आणि इतर विरुध्द जगदीडा बाळाराम बहिरा व इतर ) व इतर याचिका यामध्ये दि.०६/०७/२०१७ 
रोजी मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे झासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर 
जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही या निर्णयाची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क्र. 
३१४०/२००८ मध्ये दि.२८/९/२०१८ च्या आदेशान्वये मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
दि.३१/१२/२०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेशा दिले असल्याने अशा कर्मचाऱ्यांची अधिसंख्य पदे 
निर्माण करून या अधिसंख्य पदावर कर्मचारी यांना वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना 
दिल्या आहेत. त्यास अनुसरून या विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालया अंतर्गतच्या अशासकीय अनुदानित संस्थामधील कर्मचारी यांची अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.११४/कौशल्य-२ 


शासन निर्णय : 


अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले, अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागास प्रवर्गाचे 
अथवा अन्य कोणत्याही मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले, अनुसूचित जमातीचा 
दावा सोडून दिलेले, जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर न केलेले, अनुसूचीत जमातीचा दावा 
सोडून दिलेले, जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर न केलेले, जात पडताळणी समितीच्या 
निर्णयाविरोधात मा.न्यायाळयाने स्थगिती न दिलेल्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयातंर्गत असलेल्या अशासकीय अनुदानित संस्थांतील सद्य:स्थितीत कार्यरत असणाऱ्या 
गट क आणि गट ड असे एकूण १७ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. सदरचा तपशिल 
सोबतच्या प्रपत्र अ व ब मध्ये नमूद केलेला आहे. 


२. सदर अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ११ महिन्यांकरीता किंवा 
संबंधित सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकास सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी 
जे आधी घडेल त्या दिनांकापर्यंत सदर अधिसंख्य पद अस्तित्वात राहील. 


३. अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यापूर्वी संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना जेवढे मासिक वेतन व 
भत्ते मिळत होते तेवढे वेतन व भत्ते त्यांना पुढील आदेश होईपर्यंत देण्यात येतील. 


४. fees पदाच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित कर्मचारी सध्या ज्या कार्यालयात आहेत 
त्या कार्यालयाच्या वेतनासंबंधीच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. यासंदर्भात वेळोवेळी शासनाने निर्गमित केलेल्या सूचना लागु होतील. 


६. सोबत जोडलेल्या अव ब मधील कर्मचाऱ्यांच्या संबंधित नियुक्‍ती प्राधिकारी यांनी सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२१/१२/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या जोडलेल्या 
परिशिष्ट-क व परिशिष्ट-ड मधील नमुन्यांनुसार sear तात्काळ निर्गमित करून त्यांची सेवा 
तातडीने अधिसंख्य पदावर वर्ग करावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


७. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२१/१२/२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील नमूद सुचनांनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संचालक, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील. 


८. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी-२०१८/ 
प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२१/१२/२०१९ आणि शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी-२०२०/ प्र.क्र.१८७अ / 
१६-ब, दि.३०/०६/२०२० नुसार प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.११४/कौदल्य-२ 


र्‌, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०७१२५३५९९३०३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHRINIVAS 
JAGANNATH SHASTRI : 
(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 


) 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

) मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AV 


०८ 


o~ 


4 


मा.विधानसभा/विधानपरिषद विरोधी पक्षनेता यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 

मा.मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

१०) प्रधान सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे 
वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 


mn 


S 


८ 


vo 


११) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (१६ ब), मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
१२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३)महालेखापाल ( लेखा वअनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
) 
) 


98) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१५)सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

१६)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय. 

१७) सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (व्य.शि. व प्र.संचाळनालयामार्फत) 

१८)संबंधित कर्मचारी (Br. व प्रससंचाळनालयामार्फत) 

१९) निवडनस्ती - कौशल्य-२. 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.११४/कौशल्य-२ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२२/ 
प्र.क्र.११४/कौडशल्य-२, दि. ०७ जून, २०२३ सोबत 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 


सहपत्र -अ 


अशासकीय अनुदानित 


संस्थामधील गट क व गट ड संवर्गातील खालील कर्मचाऱ्यांकरीता निर्माण करण्यात येणारी 


अधिसंख्य पदे 
अ.क्र. । कर्मचाऱ्यांचे नांव गट | संबंधित कर्मचाऱ्यांकरीता आस्थापना 
निर्माण करण्यात येणाऱ्या 
अधिसंख्य पदाचे पदनाम 
r | श्री राजू जानकौराम येसुरकर |S | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रादेशिक 
कार्यालय, नाशिक 
२ श्री नरेंद्र गुलाबराव सोनपराते | क । पूर्णवेळ शिक्षक प्रात्यक्षिक | प्रादेशिक 
3 श्री रविंद्र शामराव तायडे @ | कनिष्ठ लिपिक कायालय 
अमरावती 
४ श्री अरुण मारोतराव डाखोरे (oS | कनिष्ठ लिपिक 
५ श्री सुरेश श्रीराम AR ड | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
& श्री सुरेश पांडुरंग पाटकर क | पूर्णवेळ शिक्षक 
७ श्री के.सी. बारापात्रे क | Wide शिक्षक प्रात्यक्षिक | प्रादेशिक 
र श्री आर.के. बैरम क | पूर्णवेळ शिक्षक तळ गा 
९ श्री एम.एस. करमरकर क | पूर्णवेळ शिक्षक प्रात्यक्षिक 
ee | ० श्री पी.बी.डफाडे क | पूर्णवेळ शिक्षक 
ee | q श्री. बी. आर ठाकूर ड | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रादेशिक 
वाच = = कार्यालय, 
१२ | Sit. तात्याराव महादु कोळी |क | पूर्णवेळ शि गार 
१३ श्री. एन. एम. इरमले ड | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
१४ श्री. एम. बी. यशवंत ड | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
१५ श्री. चंद्रकांत यादवरात Tye |S | कनिष्ठ लिपीक 
१६ श्री. पंढरीनाथ BRT ड | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 


णजिंकलवाड 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.११४/कौदल्य-२ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२२/ 
प्र.क्र.११४/कौशल्य-२, दि. ०७ जून, २०२३ सोबत 


सहपत्र -ब 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित 
संस्थामधील यापूर्वी सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या गट -क संवर्गातील खालील कर्मचाऱ्यांकरीता 
निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे 


अ. | कर्मचाऱ्यांचे । गट संबंधित नियुक्‍ती सेवासमाप्तीचा । आस्थापना 
क्र. | नांव कर्मचाऱ्यांकरीता दिनांक दिनांक 
निर्माण करण्यात 
येणाऱ्या अधिसंख्य 
पदाचे पदनाम 


i श्री.विजय | गट (क) | कनिष्ठ लिपिक १९/०६/१९९५ | १६/०४/२०१८ । प्रादेरि 
प्रल्हाद शिंदे कार्यालय, 
अमरावती 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


